वर्ष ८ , अंक १७ ] 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


Reg . No. NP CITY / 236 / 2018-20 . 


प्राधिकृत प्रकाशन 

गुरूवार ते बुधवार , जुलै ७-१३ , २०२२ / आषाढ १६-२२ , शके १ ९ ४४ [ पृष्ठे २ , किंमत : रुपये ११.०० 
स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक अ- नागपूर विभागीय पुरवणी 


भाग १ - अ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ४८ . 


( भाग चार - ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 
लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 

महाराष्ट्र शासन आणि रोजगार हमी ( उपकर ) ( सुधारणा ) अधिनियम , २०१२ . 

अधिसूचना 


क्रमांक . एलआरआर - इंडीएन - इजीएस - सेस - ३११०७-२०१२ – 

ज्याअर्थी , महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांनी दिनांक ३ डिसेंबर २०१२ रोजी महाराष्ट्र शिक्षण आणि रोजगार हमी ( उपकर ) ( सुधारणा ) अधिनियम , 
२०१२ प्रख्यापित केला होता . 


1 


आणि ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शिक्षण आणि रोजगार हमी ( उपकर ) ( सुधारणा ) अधिनियम , २०१२ याद्वारे सुधारणा करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र 
शिक्षण आणि रोजगार हमी ( उपकर ) अधिनियम , १ ९ ६२ ( १ ९ ६२ चा महा . २७ वा ) च्या कलम ४ च्या खंड ( अ ) मधील उपखंड ( दोन ) व कलम ६ - ब 
च्या खंड ( अ ) मधील उपखंड ( दोन ) नुसार महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नागरी अधिनियम , ( १ ९ ६५ चा ३ ) या अन्वये गठीत 
केलेल्या नगरपरिषद कामठी , नगरपालिका क्षेत्राच्या बाबतीत दिनांक १ एप्रिल २०२२ पासून जमिनींचे किंवा इमारतींचे भांडवलीमूल्य मालमत्ता कराच्या 
आकारणीच्या मूलाधार म्हणून स्वीकारलेल्या निवासी व निवासेत्तर प्रयोजनांसाठी वापरण्यात येणा - या किंवा वापरण्याचा हेतू असलेल्या जमिनींवर व 
ईमारतींवर आकारण्यात येणा - या दरांचा प्रस्ताव नगरपालिकेकडून प्राप्त झाल्यावर , राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे दर अधिसूचित करण्याचे अधिकार 
संबंधित जिल्हाधिका - यांना प्रदान करण्यात आले आहेत . 


आता , त्याअर्थी , महाराष्ट्र शिक्षण आणि रोजगार हमी ( उपकर ) ( सुधारणा ) अधिनियम , २०१२ याद्वारे सुधारणा करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र 
शिक्षण आणि रोजगार हमी ( उपकर ) अधिनियम , १ ९ ६२ च्या कलम ४ च्या खंड ( अ ) मधील उपखंड ( दोन ) व कलम ६ - ब च्या खंड ( अ ) मधील उपखंड 
( दोन ) अन्वये प्रदान केलेल्या शक्तींचा वापर करून जिल्हाधिकारी , नागपूर यांना कामठी , नगर परिषदकडून प्रस्ताव प्राप्त झाल्याने जिल्हाधिकारी , 
नागपूर यांच्या कार्यक्षेत्रामधील नगरपरिषद , कामठीच्या क्षेत्रासाठी , निवासी व निवासेत्तर प्रयोजनांसाठी वापरण्यात येणा - या किंवा वापरण्याचा हेतू 
असलेल्या जमिनींवर व इमारतींवर आकारण्यात येणा - या भांडवलीकृत मूल्यावर आधारित राज्य शिक्षण उपकर व रोजगार हमी उपकर ज्या दराने 
ना . - एक - अ -१ ( १६०७ ) . 

( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै ७-१३ , २०२२ / आषाढ १६-२२ , शके १ ९ ४४ 

नगरपरिषद कामठीने आकारावयाचे व गोळा करावयाचे आहेत ते दर , याद्वारे सोबतच्या अनुसूचीमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे दिनांक १ एप्रिल २०२२ पासून 
अधिसूचित करीत आहे . 


२ 


अ . क्र . 

( १ ) 

१ 


नागपूर : 

दिनांक २२ जून २०२२ . 


3 


भाग १ - अ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ४ ९ . 


वापर प्रकार 


( २ ) 

खुला भूखंड ( निवासी ) 

निवासी ( इमारती ) 

बिगर निवासी ( इमारती / भूखंड ) 


Sr. No. 


( 1 ) 

1 

2 

3 


BY COLLECTOR 

MAHARASHTRA EDUCATION AND EMPLOYMENT GUARANTEE ( CESS ) ( AMENDMENT ) ACT , 2012 . 

NOTIFICATION 


अनुसूची 


No. LRR - EDN - EGS - Cess - 31107-2012. 

Whereas , the Maharashtra Education and Employment Guarantee ( Cess ) ( Amendment ) Act , 2012 ; 

And whereas ,, sub - clause ( ii ) of clause ( a ) of Section 4 and sub - clause ( ii ) of clause ( a ) of Section 6 - B of 
the Maharashtra Education and Employment Guarantee ( Cess ) Act , 1962 ( Mah . XXVII of 1962 ) as Amended 
by the Maharashtra Education and Employment Guarantee ( Cess ) ( Amendment ) Act , 2012 , 
empowers the Collector to notify the rates of a tax on lands and buildings used or intended to be used for 
residential and non - residential purpose , to be levied with effect from 1st April 2022 in the Municipal area 
of Municipal Council , Kamptee Constituted under the Maharashtra Municipal Councils Nagarpanchayats 
and Industrial Townships Act , 1965 by Notification in Official Gazette on receipt of the proposal from 
Municipal Council , Kamptee from that purpose . 


User Class 


( 2 ) 

Open Lands ( Residential ) 


Nagpur : 

Dated the 22nd June 2022 . 


शिक्षण उपकर 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - clause ( ii ) of clause ( a ) of Section 4 and 
sub - clause ( ii ) of clause ( a ) of Section 6 B of the Maharashtra Education and Employment Guarantee 
( Cess ) Act , 1962 as amended by the Maharashtra Education and Employment Guarantee ( Cess ) 
( Amendement ) Act , 2012 the Collector , Nagpur district upon receipt of proposal from Municipal Council , 
Kamptee hereby , notifies the rates of a tax on lands and buildings used or intended to be used for a 
residential and non - residential purpose , at which the State Education Cess and Employment Guarantee 
Cess on capital value of lands and buildings , shall be levied and collected by the Municipal Council , 
Kamptee as mentioned in the schedule appended hereto , in the municipal area within the jurisdiction 
of Collector , Nagpur with effect from the 1st April 2022 . 

SCHEDULE 


०.०४ % 

०.०४ % 

0.06 % 


Residential ( Buildings ) 

Commercial ( Buildings / Land ) 


रोजगार हमी उपकर 

( ४ ) 

लागू नाही 

लागू नाही 

०.०३५ % 


आर . विमला , 
जिल्हाधिकारी , नागपूर . 


Education 
Cess 

( 3 ) 

0.04 % 

0.04 % 

0.08 % 


Employment 
Guarantee Cess 


( 4 ) 

N. A. 

N. A. 

0.035 % 


R. VIMALA , 
Collector , Nagpur . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT , CIVIL LINES , NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY 
AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI - 400004 . EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


